RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष ४ , 


४ , अंक २ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


[ पृष्ठे ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


COMMISSIONER OF STATE EXCISE , MAHARASHTRA STATE 
2nd Floor, Old Custom House , Shaheed Bhagatsingh Marg , 

Fort , Mumbai 400 023 , dated 2nd January 2018 . 


Read.–( 1 ) Government Notification No. FLR. 0117/ CR.202/ EXC.2, dated 23rd December 2017. 


(2 ) Government Letter No. FLR . 0117 /CR.202/EXC.2 , dated 28th December 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT [ BOM. XXV OF 1949]. 


No. BPA . 1817 /2017-18 /VII. — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of rule 4 of 
the Maharashtra Potable Liquor ( Periodicity and fees for Grant, Renewal or Continuance of 
Licence ) Rules , 1996 and all other powers enabling her in this behalf, the Commissioner is 
pleased to notify the rates of fees for the remainder of the financial year 2017-18 for licence in 


भाग चार - क -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


form FL -IV -A mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto as specified against 
each of them respectively in column (4 ) of the said Schedule : 


Serial 


Type of 


Description of Licence 


Fees for the 


No. 


Licence 


Licence 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Temporary Licence for the sale of imported foreign 

liquors (potable) and Indian -made foreign liquors 
( potable ) on which excise duty has been paid at 
special rates at a special function or event . 


( a ) For Charity purpose , Consulate Social/ 

Family function . 


1 


F.L. IV - A 


(i) Population upto 1 lakh 


Rs . 3,000 


( ii) Populaltion from 1,00,001 to 10,00,000 . 


Rs. 5,000 


( iii) Population from 10,00,001 to 20,00,000 . 


Rs. 7,000 


( iv ) Population more than 20,00,000 . 


Rs . 10,000 


(6 ) For Commercial Event such as Entertain Rs. 20,000 

ment function or sporting Event . 


DR . ASHWINI JOSHI, 
Commissioner , State Excise , 

Maharashtra State . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी 

पुरवठा 

यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला , १४ , जमशेटजी टाटा रोड , 

चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२० , दिनांक ४ जानेवारी २०१८ . 


वाचा.- (१ ) क्र . निशि / केरो / १७ / प्र.क्र . १२ / सहा / जा . ४६७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ . 

( २ ) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्र . १/ ना.पु. २७, दिनांक ३ जानेवारी २०१८ . 
( ३) दि . केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन यूज अॅण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १९९ ३. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक निशि ./केरो./ २०१७/ १८ / प्र. क्र . १२/ सहा/ जा . ३. -ज्याअर्थी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स डेपो दरामध्ये दिनांक 
१ जानेवारी २०१८ पासून सुधारित केलेली असल्याचे राज्यस्तरीय समन्वयल, तेल उद्योग, मुंबई यांनी शासनास कळविले आहे. त्या अनुषंगाने 
सुधारित एक्स- डेपो दरातचा तक्ता उपरोक्त वाचा क्र . (२ ) सोबत पाठवून , सदर सुधारित एक्स डेपो दराच्या अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत तात्काळ आदेश निर्गमित 
करावे , असे शासनाने कळविले आहे . 


त्याअर्थी, वाचा क्र . (३ ) मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , दिलिप शिंदे, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक , 
नागरी पुरवठा , मुंबई , मुंबई शहर शिधावाटप क्षेत्रातील (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर), केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ विक्रीचे 
दर दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


बाब 


सध्याचा दर 


अनु 
क्रमांक 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 


( रुपये प्रति कि . लि .) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ ९,०५२.०० 


१ ९ , ३०२.०० 


९ ५२.६० 


९ ६५.१० 


२०,००४.६० 


२०,२६७.१० 


१००८.८३ 


१००८.८३ 


९९ .०० 


९९ .०० 


२८०.७ ९ 


२८०.७ ९ 


७०.२० 


७०.२० 


ए एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि . लि . ) 
बी वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी.) @ ५ % 
सी घाऊक विक्रेत्यासाठी 

एकूण 

खरेदी किंमत [ ए + बी ] 
डी (i ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 
(ii) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या 

प्रतिपूर्तीसाठी असाधारण भत्ता. 
( iii) ( A) वाहतूक खर्च 

( B ) डिझेलव्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च 
( C ) डिझेलवरील खर्चात झालेली वाढ 

एकूण वाहतूक खर्च ( A + B + C ) 
(iv ) पथकर ( Toll Tax ) 
( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 
( vi ) एकूण किंमत वाढ [ डी (i ) + डी ( ii ) + डी ( iii ) + 

डी (iv ) + डी ( v)] . 
एकूण किंमतवाढीवर , वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी.) @ ५ % 

[ डी ( vi ) च्या ५ % ]. 
एफ एकूण [ सी + डी (vi )+ इ] घाऊक विक्रीचा दर 


३५.८१ 


३५.८१ 


३८६.८० 


३८६.८० 


७०.०० 


७०.०० 


०.०४ 


७.१८ 


१,५६४.६७ 


१,५७१.८१ 


How 


७८.२३ 


७८.५ ९ 


२१,६४७.५० 


२१ , ९ १७.५० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


एफ -१ किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत 


२१,६४७.५० ** 
(किंमत रुपये 


२०,६१६.६७+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १,०३०.८३ ). 


२१ , ९१७.५० ** 
(किंमत रुपये 

२०,८७३.८१+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १,०४३.६ ९ ). 


४५०.०० 


४५०.०० 


२२.५० 


२२.५० 


जी किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) 
एच किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) वर 

टक्के वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी.) 

( जी च्या ५ टक्के ) 
आय किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रतिकिलो लिटर ) 


२२,१२०.००** 
(किंमत रुपये 


२२,३ ९ ०.०० ** 
(किंमत रुपये 

२१,३२३.८१+ 
वस्तू व सेवा कर 


२१,०६६.६७+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १,०५३.३३ ) 


रुपये १,०६६.१ ९ ) 


जे किरकोळ विक्री दर (रुपये प्रतिलिटर ) 


२२.१२ 


२२.३ ९ 


शासन परिपत्रक क्र . अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक केईआर . १३७६/ ३७६९ / सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर 
१ ९ ७६ नुसार पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ), घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


. 


दिलीप शिंदे, 

नियंत्रक, 
शिधावाटप व संचालक , नागरी 


पुरवठा, मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


